सन २०२२-२३ करीता महाराष्ट्र 
आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा योजनांतर्गत 
(MEMS) कार्यान्वित रुग्णवाहीकांवरील 
आवर्ती खर्चासाठी निधी उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत. (मे,२०२२ ते डिसेंबर, २०२२ 
च्या २० टक्के देयकाची रक्‍कम) 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ईएमएस-२०२२/प्र.क्र.१३७/ आरोग्य -३ 
१० वा मजला , गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक: २४ मार्च, २०२३. 


वाचा - 


q 


— 


2 


a 


3 


— 


8 


— 


षु 


~ 


द) 


४) 


च“ 


८ 


— 


प्रस्तावना :- 


शासन निर्णय,सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः ईएमएस-२०११/प्र.क. २२४ / आरोग्य-३, 
दिनांक २८ मार्च, २०१३. 

शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः पीएचडी-३००११/ प्र.क्र. ३८७/ २०१६/ 
आरोग्य ७, दिनांक १५ जून, २०१६ 

शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः ईएमएस- २०१८/प्र.क्र.२७०/ आरोग्य -3, 
दिनांक ०८ मे, २०१९. 

शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः ईएमएस- २०१८/प्र.क्र.२७०/ आरोग्य -3, 
दिनांक २९जुले, २०१९. 

शासन पत्र, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः ईएमएस-२०१८/ प्र.क्र.२७०/ आरोग्य -३ , 
दिनांक ०४ जानेवारी, २०२०. 

शासन पत्र, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः ईएमएस- २०१९/ प्र.क्र.१७७/ आरोग्य -3, 
दिनांक १७ मार्च, २०२०, ७ जुलै,२०२० व १६ ऑक्टोबर, २०२० 

शासन निर्णय,सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांकः ईएमएस-२०२१/प्र.क.९६/आरोग्य-३, 
दिनांक २५ मे, २०२१. 

आरोग्य सेवा संचालनालयाचे पत्र क्रमांकः आआसे / कक्ष-३ / टे-४ / राज्यस्तर / अनु. वितरण 
/ २०२२-२३ / MEMS-90¢ / मे, २०२२ ते डिसेंबर,२०२२/२३३२-३५/२३३७-३८/२३४०- 
४१/२३ , दि.२३.०३.२०२३. 


राज्यात आपदग्रस्तास तातडीने वैद्यकीय मदत मिळावी याकरीता अत्याधुनिक दळणवळण 


यंत्रणेसह वैद्यकीय उपकरणांनी सुसज्ज san रुग्णवाहिकांची सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी राष्ट्रीय 


आरोग्य अभियानाच्या माध्यमातून संपुर्ण राज्यात २३३ ASSIA लाईफ सपोर्टींग (ALS) आणि ७०४ बेसिक 


लाईफ सपोटींग (BLS) अज्ञा एकूण ९३७ रुग्णवाहिकांची आपत्कालिन प्रतिसाद सेवा (EMS) ५ वर्षाकरीता 


राबविण्यासाठी मे.बी.व्ही.जी.इंडीया या सेवा पुरवठादाराशी करार करुन दिनांक २६ जानेवारी, २०१४ पासून 


कार्यान्वित करण्यात आली. तदनंतर उपरोक्त अ. क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये सन २०१६-१७ पासून 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएमएस-२०२२/प्र.क्र.१३७/आरोग्य-३ 


सदर योजना राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाकडून संचालक, आरोग्य सेवा यांच्याकडे हस्तांतरीत करण्यात 
आली. यास्तव सन २०१६-१७ पासून सदर योजना राज्य योजना म्हणून कार्यान्वित आहे. सदर योजनेबाबत 
सेवापुरवठादाराशी केलेल्या करारपत्रानुसार सदर कराराची मुदत दिनांक ३१ जानेवारी, २०१९ रोजी 
संपुष्टात आली. तथापि, रूग्णसेवेमध्ये अडचणी न येता रूग्णवाहिका सेवा विनाखंड सुरू राहण्यासाठी 
तातडीची बाब म्हणून दिनांक ०१ फेब्रुवारी,२०१९ ते ३१ जानेवारी, २०२१ या कालावधीत अनु.क्र३ ते ६ 
अन्वये विविध आदेशान्वये ताप्तुरती मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानंतर वरील अनुक्रमांक ७ अन्वये 
अ.मु.स.(वित्त) यांच्या अध्यक्षतेखाळील समितीच्या शिफारशीनुसार व मा. राज्यपाल महोदयांनी दिलेल्या 
मान्यतेच्या अनुषंगाने मा.मंत्रिमंडळाने दिलेल्या अंतिम निर्णयानुसार जुन्या पुरवठादारास अटींच्या अधीन 
राहून सदर करारास दि.०१.०२.२०१९ ते दि.३१.०१.२०२४ पर्यंत या कालावधीकरीता अंतिम मुदतवाढ दिली 
आहे. सदर योजनेवरील मे,२०२२ ते डिसेंबर,२०२२ च्या देयकामधील २० टक्के रकमेच्या आवर्ती खर्चाचा 
प्रस्ताव आयुक्‍तालयाकडून सादर करण्यात आला आहे. यासंदर्भात पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 
आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा योजना अंतर्गत कार्यान्वित असलेल्या टोल फ्री क्रमांक १०८ च्या 


सुसज्ज रुग्णवाहीकांवरील सेवा पुरवठादारास दि.०१.०२.२०१९ ते दि.३१.०१.२०२४ या ५ वर्षाकरीता 
मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आयुक्तालयाकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावास माहे मे, २०२२ ते माहे डिसेंबर, 
२०२२ च्या देयकास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर कालावधीतील मूळ देयकाच्या उर्वरीत २० टक्के 
रु.५०,०२,७८,४४१/- (रु.पन्नास कोटी दोन लाख अठ्याहत्तर हजार चारशे एकेचाळीस wad) इतक्या 
रकमेच्या देयकास या झासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 

२. माहे मे-२०२२ते माहे डिसेंबर,२०२२ च्या एकूण देयकाच्या उर्वरित १० टक्के रकमेबाबत स्वतंत्रपणे 


आदेश निर्गमित करण्यात येतील. सदर देयकांचा तपशिळ खालीलप्रमाणे आहे. 


अ.क्र महिना मूळ देयकाची | मूळ देयकाच्या ७० | मूळ देयकाच्या २० 
रक्‍कम टक्के नुसार वितरीत | टक्के देय रक्‍कम 
केलेली देयके 
डि मे,२०२२ ३१,१९,५३,००४/- २१,८३,६७,१०३/- ६,२३,९०,६०१/- 
२ | जून,२०२२ ३१,१७,५०,६१२/- । २१,८२,२५,४२८/- । ६,२३,५०,१२२/- 
3 जुले,२०२२ ३१,१७,११,२५८/- | २१,८१,९७,८८१/- । ६,२३,४२,२५२/- 
8 ऑगस्ट,२०२२ ३१,३३,०७,९०६/- | २१,९३,१५,५३४/- | ६,२६,६१,५८१/- 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएमएस-२०२२/प्र.क्र.१३७ /आरोग्य-३ 


अ.क्र महिना मूळ देयकाची | मूळ देयकाच्या ७० | मूळ देयकाच्या २० 
टक्के नुसार वितरीत | टक्के देय 
रक्‍कम heal Re रक्‍कम 


५ | सप्टेंबर,२०२२ ३१,३४,८७,८१०/- । २१,९४,४१,४६७/- | ६,२६,९७,५६२/- 


६ । ऑक्टोबर,२०२२ । ३१,३७,१८,३१२/- | २१,९६,०२,८१८/- | ६,२७,४३,६६२/- 


७ | नोव्हेंबर,२०२२ ३१,२९,४८,०९८/- । २१,९०,६३,६६९/- । ६,२५,८९,६२०/- 


ट. डिसेबर,२०२२ ३१,२५,१५,२०४/- २१,८७,६०,६४३/- ६,२५,०३,०४१/- 


एकूण | ५०,०२,७८,४४१/- 


२. उपरोक्त रुग्णवाहीकांमार्फत पुरविण्यात आलेल्या सेवांचा तपशिल दरमहा शासनास सादर 
करण्यात यावा. करारानुसार मूळ देयकातील उर्वरीत २० टक्के रक्‍कम अदा करतांना माहे मे,२०२२ ते माहे 
जानेवारी,२०२३ या कालावधीतील रु.४,४३,०९,८६६/- इतकी दंडात्मक रक्‍कम वजाती करुन घेण्यात 
यावी. सदर देयकांची परिगणना तिमाही एकत्रित स्वरुपाची असल्याने दंडात्मक रक्‍कम माहे 


जानेवारी,२०२३ पर्यंत वसुली करण्यात येत आहे. 


३. या बाबीवरील खर्च मागणी क्र. आर-१, २२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ८००, इतर 
खर्च, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना, ०१ किमान गरजा कार्यक्रम (०१) (१०) - 
ट्रॉमा केअर युनिटची स्थापना - महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा, (२२१०४६८९) - १३ - कार्यालयीन 
खर्च या मुख्य लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षासाठी 


केलेल्या अर्थसंकल्पिय तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


४. वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग-२, दि.१७.४.२०१५ सोबतच्या 
परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग-१, उपविभाग-४ मधीळ अ.क्र. ११ अन्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

ष्‌. सदरचा प्रस्ताव आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) यांच्या मान्यतेने आल्यामुळे, सह संचालक, आरोग्य सेवा 
(रुग्णालये) यांनी देयक अदा करण्यासाठी कोषागारात त्वरीत सादर करावे. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२११२५३२८३३१७ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएमएस-२०२२/प्र.क्र.१३७ /आरोग्य-३ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by ASHOK MAROTI 


ATRAM 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 


DEPARTMENT, 


2.5.4.20=e212845163abd708717bb4be 
£92b6886b147679a5af5a494e268689a 
b8d696dd, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=5F7ECA 1F400D866EA34 


324CEA1A547AA04FODA0794A00BEE1 
26E8678172A15C5, cn=ASHOK 
MAROTI ATRAM 


Date: 2023.03.24 20:25:55 +05'30' 


(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)(लेखा परिक्षा),महाराष्ट्र -१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

सह संचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, मुंबई. 

सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखा परिक्षा), आरोग्य सेवा, पुणे. 

प्रशासकीय अधिकारी (आहरण व संवितरण), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 


. afer व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
९. 


नियोजन विभाग (का. १४७२), मंत्रालय, मुंबई. 


१०. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 
११. सार्वजनिक आरोग्य विभाग (अर्थसंकल्प शाखा/लेखा शाखा) मंत्रालय, मुंबई. 
१२.निवड नस्ती (आरोग्य -३) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


